श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव- 
हिंदवी स्वराज्य (महादुर्ग महोत्सव २०२४ 
आयोजनाबाबत समिती गठीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -२०२४/०१/प्र.क्र. २०/पर्यटन-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ: १.विभागाचा झासन निर्णय क्र. टिडीसी-२०२२/११/प्र.क्र.६४०/पर्यटन, दि.१७/११/२०२२. 
२.विभागाचा शासन निर्णय क्र. टिडीएस -२०२३/०४/प्र.क्र.१६७/पर्यटन,दि.०८/०५/२०२३. 
३.पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र.प.सं./प्रवजसं/शिवनेरी महो/४५२/२०२४/६२०, 
दि.३०/०१/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ च्या संचालनालयाच्या प्रस्तावानुसार दि.१७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीत किल्ले शिवनेरी येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव हिंदवी स्वराज्य (महादुर्ग महोत्सव- 
२०२४ पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन व स्थानिक प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित 
करण्याबाबत तसेच कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


“श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव-हिंदवी स्वराज्य (महादुर्गी महोत्सव २०२४” या 
कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक 
करण्यात येत आहे. तसेच, महोत्सवाच्या सुसुत्र आयोजनाकरीता जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेली समिती ही दरवर्षी महोत्सवाचे आयोजन करण्याकरीता स्थायी 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


| 9. जिल ी,पुणे अध्यक्ष तथा नोडल अधिकारी 
५. [पोलिस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण सदस्य 
धीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग,मुंबई सदस्य 
| , सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई सदस्य 
क्षक अभियंता, सा.बां. विभाग, पुणे सदस्य 


ौ सदस्य 
१४.|उप विभागीय अधिकारी, जुन्नर सदस्य 
१५. उप संचालक, विभागीय पर्यटन संचालनालय, पुणे. सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२४/०१/प्र.क्र. २०/पर्यटन-४ 


०२. त्याचप्रमाणे श्री. छ. शिवाजी महाराज जन्मोत्सव-हिंदवी स्वराज्य (महादुर्ग महोत्सवाचे आयोजन 
करण्यासाठी पालकमंत्री, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी सनियंत्रण समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र नाव 
पजा 
१०. 
११. 
चालक, राज्य पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र. 

. उप विभागीय अधिकारी, जुन्नर/ मुख्य अधिकारी, नगरपालिका, जुन्नर निमंत्रित सदस्य 

०३. तसेच, सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजुर कृती आराखड्यातील “शिवनेरी महोत्सव” 

याकरीता करण्यात आलेली रु.१०.०० कोटी (करासहित) इतक्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास तसेच “श्री 

छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव हिंदवी स्वराज्य (महादुर्गी महोत्सव २०२४” या कार्यक्रमाच्या 

आयोजनास मान्यता देण्यात येत आहे. 

०४. सदर महोत्सवाचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त होणाऱ्या लेखाशिर्ष “मागणी 

क्र.झेडडी-४, (०२) (०४) प्रसिध्दी (कार्यक्रम) ३४५२ १९३१-५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध 

तरतूदीतुन भागविण्यात यावा. तसेच, सदर महोत्सवाकरीता होणा-या बाब निहाय खर्चास शासनाची मान्यता 

घेणे आवश्यक राहिल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१०४६१८०१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


2 75 1 ffedbboosfdff34abéac f8319d061483d7d35e20f744e25136017 
arashtra, 


921 


0a, postalCode=400032, st=Mah. ra, 
serial INumber=ECF4A9ABE84C70DE989C3669424C 1 2B6CADCB583D500FE489C 
£8727916EOBBEE, cn=SANTOSH VITHAL ROKADE 


Date: 2024.02.14 16:32:11 --05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२४/०१/प्र.क्र. २०/पर्यटन-४ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
९. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१०. सर्व सदस्य (मार्फत जिल्हाधिकारी, पुणे). 

११. निवडनस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


